आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जुन, २०२२. 


वाचा :- 
१. ara परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४२ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२६.०४.२०२२ व दि.३१.०५.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आव्यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ७% मर्यादेतीळ तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) 
वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने आदिवासी घटक 
कार्यक्रमातील कार्यक्रम खर्चांतर्गत काही योजनांकरीता आतापर्यंत ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ३२% मर्यादेतील मान्यतेनुसार निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता माहे जुन महिन्याच्या अखेरीस वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर “वेतन” या बाबीकरीता निधी वितरणासाठी अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ५० % मर्यादेतील वाढीव निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यास अनुसरून 
कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांच्या ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता १८% 
मर्यादेतीळ निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


री विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


8, सदर are निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 
योजना/ बाबींकरीता निधी आवश्‍यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सविस्तर व 
स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२४१२२२१७८५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
PARTMENT, postalCode=400032, 


KISANRAO १ - 
PAWAR alec 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
99. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची =| शा.नि.न्व 
अर्थसंकल्पि | ये वितरीत 
य तरतूद | करण्यात 
येत 
असलेली 
तरतूद 
डिक २ ३ | ४ | ५ & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


णि (09)(09) आदिवासी विकास आयुक्तालय | ०१-वेतन ६००००० | १०८००० | आयुक्त, आदिवासी 
- क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण विकास, नाशिक 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५१३९३) 
२ | (02)(28) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र ०१-वेतन २८५००० ५१३०० | आयुक्त, आदिवासी, 
तपासणी [कार्यक्रम खची(२२२५४१२२) संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 
3 | (०१५९) आदिवासी मुलांसाठी व ०१-वेतन ११७७००० | २११८६० | आयुक्‍त, आदिवासी 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम विकास, नाशिक 
खर्च) (२२२५०७२५) 
४ । (०१६० आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम ०१-वेतन ८५६०००० | १५४०८०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
खर्च (२२२५०७३४) विकास, नाशिक 
५ | (०१(७३)स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा | ३६-सहाय्यक ११५००००० | २०७०००० | आयुक्‍त, आदिवासी 
व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा अनुदाने (वेतन) विकास, नाशिक 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५१२९) 
एकूण-२२२५ २२१२२००० | ३९८१९६० 
२४२५- सहकार 
६ | (०१)०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहाय्यक ३००००० ५४००० | आयुक्त, आदिवासी 
आदिवासी विकास महामंडळास वित्तीय । अनुदाने (वेतन) विकास, नाशिक 
सहाय्य (कार्यक्रम खची (२४२५०८५३) 
७ | (०११०) शाबरी आदिवासी विकास ३६-सहाय्यक २५००० ४५०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम अनुदाने (वेतन) विकास, नाशिक 
खर्ची (२४२५१३५९) 
एकूण २४२५ ३२५००० | ५८५०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २२४४७००० | ४०४०४६० 
KIRAN ae ‘ 
KISANRAO 
PAWAR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


